डॉ.झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना 
योजनेचे मूल्यमापन करण्यास्तव समिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-अविवि-२०१७/प्र.क्र.१७७/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मे, २०१८ 


संदर्भ : शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग समक्रमांक दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१७ 


प्रस्तावना:- 

डॉ.झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत आतापर्यंत वितरीत करण्यात आलेला निधी, त्याचे 
जिल्हास्तरावरुन झालेले विनियोजन, निधीतून निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधा, या योजनेचा मदरसातील 
विद्यार्थ्यांना झालेला लाभ, त्यांची गुणवत्ता वाढ तसेच इयत्ता १० वी च्या परीक्षेत बसू हकण्याबाबत झालेली प्रगती, 
सदर योजना चालू ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे किंवा कसे, योजना चालू ठेवावयाची असल्यास अंमलबजावणीत 
आवश्यक असलेल्या सुधारणा इत्यादी मुद्यांच्या अनुषंगाने सर्वकष मूल्यमापनासाठी शा.नि. समक्रमांक दिनाक 
२२/०९/२०१७ अन्वये श्री. सतीश त्रिपाठी, भा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली 
आहे. सदर समितीचा कामकाजाचा कालावधी समिती गठीत केल्याच्या दिनांका पासून सहा महिने निश्चित करण्यात 
आला आहे. तथापि, सदर मूल्यमापन समितीला आपला अहवाल निर्धारित सहा महिन्यात सादर करणे BT होणार 
नसल्याने सदर समितीच्या कामकाजास मुदत वाढ देण्याची विनंती समिती अध्यक्षाच्या दिनांक ०२/०५/२०१८ च्या 
पत्रान्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर समितीच्या कामकाजास मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या मूल्यमापनासाठी शा.नि. समक्रमांक दिनांक 
२२/०९/२०१७ अन्वये श्री. सतीश त्रिपाठी, भा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या 
समितीला आपला अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५१६१५३०२५७७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
S a n d e S h C h h a b Uu DN: c=IN, o=Governmen it Of Maharashtra, ou=Minorities 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=3985855437 1a26f6672b036224cff0a48a63a83 
Ta d Vi 64067a8da9a8cca6d83429e, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2018.05.17 10:06:20 +05'30' 
(सं.छ.तडवी) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. श्री. सतीठा त्रिपाठी, भा.प्र.से. (से.नि.) 
२. श्री. ज. मो. अभ्यंकर, (माजी प्रकल्प संचालक, सर्व शिक्षा अभियान) 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१७७/का-६ 


. श्री. मफीउल हुसैन, भा.व.से. (से.नि.) 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

५. मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

८. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग 

९. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

१०. जिल्हाधिकारी (सवी 

११. अल्पसंख्याक विकास विभागातील सर्व सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन-६ 


AN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


